मा. उपमुख्यमंत्री यांच्या अर्थसंकल्पिय 
भाषणातील घोषणेची पूर्तता करण्याबाबत. 
राज्यातील आरोग्य संस्थांकरीता ५०० 
रूग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२०/प्र.क्र.१३९/आ-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- 
(9) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक : FH २०१६ /प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-६, दि.२४.०८.२०१७. 
(2) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : खरेदी-२०२०/प्र.क्र.१३९/आरोग्य-४, 
दि.१७.०७.२०२०. 
(३) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : खरेदी-२०२० /प्र.क्र.१३९ 
/आरोग्य-४, दि. १०.०९.२०२०. 
(४) शासन ज्ञापन क्र:ःखरेदी-२०२१/प्र.क्र.४९/आरोग्य-४, दि. ३१.०३.२०२०. 
(५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र, PAPAS Hal ७अ/टे-४ 
“रुग्णवाहिका खरेदी खर्चास मान्यता/२२८१-८२/२१, दि.१८.०६.२०२१. 
(६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकः'आसेआ/कक्ष ३/ टे.३ 
/६२९८२ /रुग्णवाहिका/खरेदी/१०३८०-८१/२१, दि.२८.०६.२०२१. 
(७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र, क्रमांकःसआसे/कक्ष ७अ/टे-४ 
“रुग्णवाहिका खरेदीस मान्यता/३०१५-१६/२०, दि.६.०८.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेजञानामध्ये ५०० 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी रु.८७.०० कोटी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे. सदर 
५०० रुग्णवाहिकांच्या खरेदीस संदर्भाधीन अनुक्रमांक-२ येथील दि.१७.०७.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर रूग्णवाहिकां खरेदी करण्याकरीता निधी 
आहरीत करण्यास, संदर्भाधीन अनुक्रमांक-४ येथील दि. ३१.०३.२०२० ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर निधीमधून ४४२ रूग्णवाहिका खरेदी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ५८ 
रूग्णवाहिका सन २०२१-२२ या वर्षातील मंजूर अनुदान मधून खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२०/ प्र.क्र. १३९/आ-४ 


शासन निर्णय :- 


मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये 


५०० रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी रु.८७.०० कोटी उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे. 


सदर रूग्णवाहिकांपैकी ४४२ रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ५८ 


रूग्णवाहिकांपैकी १० रूग्णवाहिका लेखाशिर्ष २२१०५०४१ मधील ३१-सहायक अनुदान या 


उद्दिष्टामधून आणि ४८ रूग्णवाहिका लेखाशिर्ष ४२१०११०१, ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 


उद्दिष्टामधून, वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन 


निर्णयातील तरतुदीनुसार व विहित कार्यपध्दतीनुसार सन २०२१-२२ या वर्षातील मंजूर अनुदानामधून 


खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९७/१४७२, दि.८.०९.२०२१ 


आणि वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४९/२०२१/व्यय-१३, दि.१७.०९.२०२१ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२२१५००५९००१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
° Digitally signed by 
P rad | p M Pradip M Balkavde 
Date: 2021.09.24 
Balkavde 1624571030 
(प्र.मो. बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२०/ प्र.क्र. १३९/आ-४ 


२. संचालक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३. संचालक आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

.४सहसंचालक रूग्णालये ,(राज्यस्तर), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
५. सहसंचालक (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

९. उपसंचालक, आरोगय सेवा (परिवहन), पुणे. 

१०. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प / लेखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-४), सार्वनिक आरोग्य विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


